प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये हेड अँन्ड नेक कॅन्सर 
शस्त्रक्रिया व उपचाराकरिता बै. जी. शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, Gee शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई व शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर या संस्थांमध्ये 
राज्य योजनांतर्गत अनुदानातून यंत्रसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : सीएमएफ-२०१८/प्र.क्र.२६०/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/ 
प्र.क्र. ८२/ भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ पुणे/ 
मुंबई/नागपूर/कॅन्सर सुविधा/मा.मुख्यमंत्री निधी/यंसाख/८२३७/१-म/२०१८, दि. 
०६.०८.२०१८. 


Roe: 


शासन निर्णय :- 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत पुरवणी मागणीद्वारे अनुदान उपलब्ध 


होण्याच्या अधीन राहून, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, go, Gc शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय, मुंबई व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर या शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालयांमध्ये हेड अँन्ड नेक कॅन्सर उास््रक्रिया व उपचाराकरिता आवश्‍यक असलेली रुपये 


२,०६,२८,३७९/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी सहा लक्ष अठ्ठावीस हजार तीनशे एकोणसत्तर फक्त) इतक्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएमएफ-२०१८/प्र.क्र.२६०/प्रशा-१ 


रकमेची खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील 


अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. यंत्राचे नांव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत 
क्र किंमत 
अ)  बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे. 
ई.एन.टी. विभाग 
| 9 | हेड अन्ड नेक इन्स्ट्रमेन्टस्‌ सेट | 9 | २५०००० २५०००० 
२ | मायक्रो लरिंजीयल इन्स्ट्रमेन्टस सेट | 9 | ३४०००० ३४०००० 
3 | एफईएसएस (HRMS एन्डोस्कोपीक सायनस ia १५०००० १५०००० 
सर्जरी) इन्स्ट्रमेन्ट सेट 
४ | ईएनटी ईलेक्ट्रो सजिकल युनीट (कॉटरी) १ | ७००००० ७००००० 
& इलेक्ट्रीक सॉ Ea ८००००० ८००००० 
एलईडी हेड लाईट - वायरलेस बटरी ऑपरेटेड 
६ | विथ ऑपरेटींग ल्युप oe ३३९९ 
७ | ईएनटी सजिकल ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप चिं १४००००० १४००००० 
८ | पोटेंबल एलईंडी ओ.टी.लाईंट २ २५८००० ५१६००० 
९ | नासोफेरिगोलरिंगो स्कोप व्यि ५००००० ५००००० 
१० हार्मानिक स्कालपेल ez २१७६००० २१७६००० 
शल्यचिकित्सा विभाग 
as १ | हार्मोनिक स्कालपेल cs २१७६००० २१७६००० 
१२ | बेसिक ऑन्को सजिकल सेट १ | ३०५००० ३०५००० 
एकूण ९८४९००० 
ब)  ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 
ई.एन.टी. विभाग 
।१_| हेड अँन्ड नेक इन्स्ट्रमेन्टस्‌ सेट Fa | १५६८७२ १५६८७२ 
२ | मायक्रो लरिजीयल इन्स्ट्रमेन्टस सेट व्यि २०४६९३ २०४६९३ 
3 | एफईएसएस (HRMS एन्डोस्कोपीक सायनस शि ३७४२१४ ३७४२१४ 
सर्जरी) इन्स्ट्रमेन्ट सेट 
४ | Blix इन्स्ट्रमेन्ट ae ८९६००० ८९६००० 
५ | एचडी HART विथ रेकॉर्डर अँण्ड एन्डोस्कोप सेट १ | ७११७६० ७११७६० 
६ | एलईडी हेड लाईट विथ ल्युप सेट | 9 | २४५८४० २४५८४० 
शल्यचिकित्सा विभाग 
७ | इलेक्ट्रो सर्जरी एनर्जी सोर्स २ | 9940000] २३००००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएमएफ-२०१८/प्र.क्र.२६०/प्रशा-१ 


अ. यंत्राचे नांव नग | प्रतिनग । एकूण किंमत 
क्र किंमत 
८ | ५.५ एमएम 30 डिग्री टेळीस्कोप [eae 240000 240000 
एकूण ५१३९३७९ 
क) | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 
ई.एन.टी. विभाग 
धं व्हेसळ सिलींग जनरेटर विथ ऑरगन प्लाझ्मा | २४००००० २४००००० 
कोअँग्युलेअर 
2 | ईलेक्ट्रो हायड्रॉलिक ऑपरेशन टेबल (ली. २७०००० २७०००० 
३ | हेड लाईट आणी बायनाकक्‍्युलर ल्युप 2 | २००००० ४००००० 
४ | ईलेक्ट्रो सजिकळल काटरी ka ७००००० ७००००० 
५ | ASTER लरिंगोस्कोप १ | ५००००० ५००००० 
६ | मायक्रो लरिंजीयल इन्स्ट्रमेन्टस सेट [a 240000 240000 
७ | नेझल एन्डोस्कोपी सेट hae 220000 220000 
८ | हेड अन्ड नेक इन्स्ट्रमेन्टस्‌ सेट ea १००००० १००००० 
९ ईलेक्ट्रीक कटींग सॉ eal ८००००० ८००००० 
एकूण ५६४०००० 
एकूण (अ--ब--क) २०६२८३७९ 
अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनांतर्गत Sarasa पुरवणी मागणीद्वारे 


अनुदान/निधी उपलब्ध होण्याच्या अटीस अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर यंत्रसामुग्री हाताळणी करण्यासाठी पदनिर्मितीची आवशयकता नाही, याबाबत 
संचाळनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा केलेली आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएमएफ-२०१८/प्र.क्र.२६०/प्रशा-१ 


५. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 

६. सदर यंत्रसामुग्नरीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 

९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर / उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च 
केला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

१०. उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने 
अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TI नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत लेखाशीर्षाखाली पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध 
होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व तो खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा - 
बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 
Ire शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 
मागणी क्रमांक एस-४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(००) - राज्य योजनांतर्गत योजना 
(co) (३७ - शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएमएफ-२०१८/प्र.क्र.२६०/प्रश्ञा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१४१११६५७१८१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
DN: c=IN, o=Government Of 
e Maharashtra, ou=Medical Education 


and Drugs Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5 


a50897b7b2244d66593f50dd713da83 
860912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.09.14 14:55:21 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे. 

६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर. 

१०.निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


